सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे 
वेतन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८५/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २४.०८.२०२२. 


संदर्भः-१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२ / प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
२) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे दि.२४.०६.२०२२ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३६ - पोषण आहार अंतर्गत खालील 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक- २ मधील लेखशीर्ष /उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक-४ प्रमाणे रुपये १५९.१३ 
कोटी (रुपये एकशे एकोणसाठ कोटी तेरा लाख फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रुपये कोटीत) 
अ. लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद प्रस्तावित 
क्र. २०२२-२३ वितरण 
| a] २ 3 re eis «|| 


२२३६, पोषण आहार 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 
(०८) (०८) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खर्च) 
(केंद्र हिस्सा २५%) (कार्यक्रम) (२२३६२१३७), 

०१ वेतन २०.८६ ६.८५५० 
२ | (०८) (०९) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खर्च) 
(राज्य हिस्सा ७५%)(कार्यक्रम) (२२३६२१४६), 
०१ वेतन ६२.५८ १८.५६५० 


३ | (०८) (०५) अंगणवाडी सेवा 

(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) 
(२२३६१९४५) 

०१ वेतन १२.०० ४.६८०० 
४ | (००(०४ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम 
१२३ व २६१ अन्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 

(केंद्र हिस्सा २५%)(कार्यक्रम) (२२३६२१५५), 

३६ सहायक अनुदाने (वेतन) ५५.९५ २३.९७७५ 
५ | (00)(04) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम 
१२३ व २६१ अन्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 

राज्य हिस्सा ७५% (२२३६-२१६४), 

३६ सहायक अनुदाने (वेतन) १६७.८५ ७१.९२२५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८५/का-७अ 


६ | (00)(0&) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या HOA 
१२३ व २६१ अन्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 
अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% (२२३६-२१७३), 


३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ५७.२८ ३३.१३०० 
केंद्र हिस्सा ७६.८१ ३०.८३२५ 
राज्य हिस्सा २९९.७१ १२८.२९७५ 
एकूण ३७६.५२ १५९.१३ 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे 
राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींचे, 
केंद्र शासनाच्या मागदर्डक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 
३. केंद्र शासनाकडून मंजूर APIP नुसार केंद्र हिऱ्याचा निधी पूर्णपणे प्राप्त करुन घेणे तसेच, सन २०२२- 
२३ मध्ये झालेल्या खर्चाप्रमाणे केंद्र हिऱर्याचा निधी प्राप्त करुन घेण्याबाबत आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी दक्षता घ्यावी. 
४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६७/१४७२, दिनांक ११.०७.२०२२ व वित्त 
विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०८/व्यय-६, दिनांक २२.०८.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०८२५१३४२३६४१३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL DEORAO 
SARDAR 
Date: 2022.08.25 13:49:46 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
महालेखापाल 9/2, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद,(आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास(आयुक्‍्तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई हहर/मुंबई उपनगर, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, ( आयुक्‍्तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
८) कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
९) कक्ष अधिकारी (का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१०) निवड नस्ती-का-७ अ. 


-O 


A 


&. ८४७ LS ०८ ww 
।.> > >>. >. >>> >> «> >> 


पृष्ठ २ पैकी २ 


